अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील 
अधिकाऱ्याची बदली / पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न-१२२४/प्र.क्र.२५(२)/सेवा-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १४ ऑगस्ट, २०२४. 


शासन Aa :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व ४ (4) मधील तरतुदीनुसार व सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) या 
संवर्गातील खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांची बदली त्यांच्या विनंतीनुसार, सार्वजनिक सेवेच्या 
हितार्थ व प्रशासकीय कारणास्तव त्यांच्या नांवासमोरील स्तंभ क्र. ४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर 
करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधीक्षक अभियंत्यांचे सध्याची पदस्थापना बदली नंतरची पदस्थापना 
नाव 
(१) (२) (3) (४) 
| श्री. सुंदरदास | अधीक्षक अभियंता, दक्षता व | अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक 
सुखदेवराव भगत. गुणनियंत्रण मंडळ, छत्रपती | बांधकाम मंडळ, छत्रपती 
संभाजीनगर. संभाजीनगर. (Raa पदी) 
२. | श्री. संभाजी धोंडिबा | अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक | अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक 
धोत्रे. बांधकाम मंडळ, यवतमाळ. बांधकाम मंडळ, सोलापूर. 
(श्री.माळी यांच्या जागी) 
३. | tt. उत्तमकुमार | अधीक्षक अभियंता व पदसिद्ध उप | अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र 
चंद्रकांत मुळे. सचिव (खा. र.-२), सा. बां. वि., | राज्य पायाभूत सुविधा विकास 
मंत्रालय, मुंबई. महामंडळ, मर्यादित, मुंबई. 
(Rea पदी) 
४. | श्रीमती निता दिलीप | अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक | अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक 
ठाकरे. बांधकाम मंडळ, गडचिरोली. बांधकाम मंडळ, चंद्रपूर. 
(श्री.गाडेगोणे यांच्या जागी) 


२. अधीक्षक अभियंता संवर्गातील श्री. संजयकुमार माळी व श्री.अरुण गाडेगोणे यांच्या 


पदस्थापनेचे आदेश यथावकाठा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


३. सदर आदेशान्वये बदलीने पदस्थापना दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार 
त्वरित स्वीकारुन, आपला पदग्रहण अहवाल शासनास विनाविलंब सादर करावा. संबंधित 
अधिकाऱ्यांनी म. ना. से. (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून 
टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमानुसार दिलेल्या पदग्रहण अवधीतच, 
पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होणे आवश्‍यक राहिल. अन्यथा त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा 
अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. तसेच, त्यांचे लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-१२२४/प्र.क्र.२५(२)/सेवा-१ 

१९७९, मधील नियम २३ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर नियमातील तरतूदी लक्षात घेता, त्यांनी 
पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या 
कारवाईस पात्र ठरतील. 


४. संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, सदर आदेशान्वये बदलीने पदस्थापना 
दिलेल्या अधिकाऱ्यांना बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच 
Vega व पदमोचक अधिकाऱ्यांनी अनुक्रमे कार्यभार सोडल्याचा तसेच कार्यभार स्वीकारल्याचा 
दिनांक त्वरित शासनास doserl.pwd@maharashtra.gov.in या ई-मेल पत्त्यावर कळवावा. 


ष्‌. प्रशासकीय कारणास्तव करण्यात आलेल्या बदलीस नियमानुसार पदग्रहण अवधी, प्रवास 
भत्ता व दैनिक भत्ता देय राहील. 


६. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि.१७.१२.२०१६ व दि.१६.०२.२०१८ मधील 
तरतूदीनुसार, संवर्ग नियंत्रण विभाग म्हणून अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गामध्ये समाविष्ट 
केलेल्या पदांवर अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना या विभागामार्फत करण्यात येत आहे. 


७. या आदेशान्वये बदली करण्यात येणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी नवीन पदस्थापनेच्या पदाचा कार्यभार 
स्वीकारल्याचा दिनांक शासनास तसेच संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेळ सागर प्लाझा 
समोर, कँप, पुणे यांना कळवावा. 

सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८१४१४५७५१६९१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DATTATRAY VASANTRAO KHARKE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
DATTATRAY DEPARTMENT 


2.5.4.20=d598800beb5ed37ae09d78fff05921 827 123426ec3977a74764 


78ce183be979d, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
seri 


ialNumber=6BAEF55AD6F77A3A40CCCC3E9DDOF50E344AB83A754 


i 
VA SA N at RA O K H A R K E 542299875CF07868ED88B, cn=DATTATRAY VASANTRAO KHARKE 


(द. व. खारके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ, मर्यादित, मुंबई. 
५. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई / कोकण / पुणे / नाशिक / छत्रपती संभाजीनगर 
/ नांदेड / अमरावती / नागपूर / राष्ट्रीय महामार्ग, नवी मुंबई, 
६. मुख्यवास्तुशास््रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
७. संचालक, (उपवने व उद्याने) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
८. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप पुणे, 
९. महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
१०. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई /निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
११. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१२. मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न-१२२४/प्र.क्र.२५(२)/सेवा-१ 


93. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 


१९. 


मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

सर्व संबंधित अधिकारी यांनी सर्व संबंधित मुख्य अभियंता यांच्या कार्यालयामार्फत, 

अपर मुख्य सचिव (सा.बां.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांचे स्वीय सहायक, 
सचिव (रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांचे स्वीय सहायक, 
सर्व सहसचिव / उपसचिव / अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
कार्यासन अधिकारी (सेवा-६/ संगणक कक्ष) सा. बां. विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


